वाचा :- 


वस्त्रो्योग धोरण 2099-2099 
अंतर्गत वस्त्रोद्योग घटकांना व्याज 
अनुदाना ऐवजी भांडवली अनुदान 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: धोरण -२०२३/प्र.क्र.११३/टेक्स-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०७ ऑगस्ट, २०२३ 


१) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण-०१२/प्र.क्र.२५७/टेक्स-२, 
दि २१ फेब्रुवारी, २०१४ 

2) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रो्योग विभाग, क्र. धोरण-२०१५/प्र.क्र.३६४/टेक्स-५, 
दि.१८/०४/२०१६ 

३) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रो्योग विभाग, क्र. धोरण-२०१९/प्र.क्र.०१/टेक्स-५, 
दि. १६/०१/२०१९ 

४ वित्त विभाग, परीपत्रक, क्र.अर्थसं २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दि.१७/४/२०१५ 

५) शासन परीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक संकिर्ण -२०१६/प्र.क्र.३१ /कोषा.प्रशा-५, 
दि. १० मे, २०१६ 

६) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०१/टेक्स-५, 
दि. ०४ डिसेंबर, २०१९ 

७ वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२/०४/२०२३ 


प्रस्तावना :- 


वरील संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत 
वस्त्रोद्योग घटकांना व्याज अनुदानाऐवजी भांडवली अनुदान या योजनेच्या मार्गदर्शक सुचना विहित 
केल्या आहेत. त्यानुसार वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत वस्त्रोद्योग घटकांना व्याज अनुदानाऐवजी भांडवली 
अनुदान या योजनेअंतर्गत प्राप्त प्रस्तावांना सन २०२३-२४ मधिल उपलब्ध तरतूदीनुसार या शासन 
निर्णयासोबतच्या “परिशिष्टा” मधील विवरणपत्रानुसार अनुदान वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत वस्त्रोद्योग घटकांना व्याज अनुदानाऐवजी भांडवली अनुदान 
या योजनेखाली मा.प्रधान सचिव (rae) यांच्या अध्यक्षतेखाळी गठीत समितीने मान्यता 
दिलेल्या प्रकल्पांना सन २०२३-२४ मध्ये वित्त विभागाने खर्चासाठी मान्यता दिलेल्या तरतूदीतून या 
शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट ” मधील विवरणपत्रानुसार एकूण रू. ७३,४५,०००/- (अक्षरी 
रुपये त्र्याहत्तर लाख पंचेचाळीस हजार फक्त) इतकी रक्कम मंजूर करुन वितरीत करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदरहू THEM घटकास वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली रक्कम योजनेच्या 
दिशानिर्देशानुसार या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या बँकांच्या खात्यावर 
R.T.G.S. द्वारे वितरीत करण्यात यावी. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली व्याज सवलतीची 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण -२०२३/प्र.क्र.११३/टेक्स-५ 


रक्‍कम संबंधित बँकेने या शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्टा” मधील त्यांच्याशी संबंधित 
THEI घटकाच्या कर्ज खात्यात जमा करुन त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास 
वेबसाइटवर ऑनलाईन सादर करावे. 
3. वरील प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची रक्‍कम संबधित बँकेस वितरीत 
करण्याकरीता श्री.सु.पु.पांगारकर, कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
तसेच श्री. श्रीकृष्ण पवार, उपसचिव (वस्रोद्योग, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई, (/०००९) यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी या आदेशाद्वारे 
मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची रक्कम अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई 
येथून आहरीत करुन ती सोबतच्या परिशिष्टात नमुद केलेल्या बँकांना वितरीत करण्याची 
कार्यवाही करावी. 
8. यावर होणारा खर्च " मागणी क्रमांक व्ही-२, २८५१ - ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, 
संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुद्योग आणि सहकारी संस्था (०२)(७८) राज्य वस्रोद्योग धोरण २०११-१७ 
अंतर्गत TANT प्रकल्पांना व्याज अनुदाना ऐवजी भांडवली अनुदान (कार्यक्रम) (३३, अर्थसहाय्य) 
(२८५१ ६५६५)" या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 
षु. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक 
१२/०४/२०२३ या परिपत्रकातील तसेच त्यासोबतच्या तपासणी सुचीतील लागू असलेल्या सर्व 
बाबींची सदर प्रकरणी पुर्तता होत आहे. तसेच वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक- अर्थसं - 
२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०८/०२/२०२३ व वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक- संकिर्ण 
-२०२३/प्र.क्र.२७/अर्थ-३, दिनांक १५/०३/२०२२ या परीपत्रकातील तसेच त्यासोबतच्या तपासणी 
सुचीतील लागू असलेल्या सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पुर्तता होत आहे. 
६. वित्त विभाग शासन परिपत्रक, क्र.संकिर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दि.१०/०५/२०१६ च्या 
परिशिष्ट-अ मधील अनु.क्र. १ ते ९ संदर्भातील तपासणी सुची मधील याप्रकरणी लागु असलेल्या 
मुद्द्यांची पुर्तता होत आहे. सदर परीपत्रकानुसार परिशिष्ट-अ मधील अनु.क्र.१ ते ९ संदर्भातील 
माहीती खालील प्रमाणे आहे. 
१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार:-वित्त विभाग परीपत्रक क्र.अर्थसं २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, 
दि.१७/४/२०१५ अन्वये ३३ अर्थसहाय्य या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त 
झाले असून सदर परीपत्रकातील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पुर्तता होत आहे. 
२) मंजूर निधी :- " मागणी क्रमांक व्ही-२, २८५१ - ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, संमिश्र ग्रामोद्योग 
व लघुद्योग आणि सहकारी संस्था (०२)(७८) राज्य वस्रोद्योग धोरण २०११-१७ अंतर्गत THIN 
प्रकल्पांना व्याज अनुदाना ऐवजी भांडवली अनुदान (कार्यक्रम) (३३, अर्थसहाय्य) (२८५१ ६५६५)" 
या लेखाशिर्षाखाली सुधारीत अंदाज सन २०२३-२०२४ मध्ये या योजनेखाली रू. ३१५००.००लक्ष 
इतका निधी अर्थसंकल्पित आहे. या निधीमधून प्रस्तुत शासन निर्णयाअन्वये रू. ७३.४५ लक्ष इतका 
निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 
3) मागील ३ महिन्यापूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे :- या 
योजनेखाली सन २०२२-२३ मध्ये वित्त विभागाने यापुर्वी खर्च करण्याची परवाणगी दिली आहे. 
सदर निधी पुर्ण खर्च करण्यात आला आहे. तसेच यापुर्वी खर्चास परवाणगी दिलेला सर्व निधी खर्च 
करण्यात आलेला आहे. 

पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण -२०२३/प्र.क्र.११३/टेक्स-५ 


ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे. त्या लेखाशिर्षाअंतर्गत १ वर्षापुर्वीचे 
संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही :- या योजनेखाली १ वर्ष जुने सक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही 
५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देताना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे 
रक्‍कम समायोजित करण्यात आली आहे:- या योजनेखाली स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान 
देण्यात येत नसल्याने सदर बाब या प्रकरणी लागू होत नाही. 
६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह सादर करावे 
लागू :- या योजनेखाली वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक देण्यात येत नसल्याने सदर बाब या प्रकरणी 
लागू नाही. 
७) बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता घेतल्याचा 
उल्लेख आदेझात असावा:- या योजनेखाली बांधकाम विषयक प्रस्ताव नसल्याने सदर बाब या 
प्रकरणी लागू होत नाही. 
८) अधिनस्त कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत करण्याचा शासन निर्णय निर्गमीत 
करण्यापुर्वी अशा खरेदीसाठी रीतसर प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश काढावेत :- या योजनेखाली 
अधिनस्त कार्यालयांना खरेदी विषयक प्रस्ताव नसल्याने सदर बाब या प्रकरणी लागू होत नाही. 
९) खरेदी विषयक प्रक्रीया अद्यावत संबंधीत शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख प्रशासकीय 
मान्यतेत असावा:- या योजनेखाली खरेदी विषयक प्रस्ताव नसल्याने सदर बाब या प्रकरणी लागू 
नाही. 
छ. सदर शासन निर्णय, संदर्भिय अ.क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये प्रधान सचिव 
(Tarr), यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या संपन्न झालेल्या बैठकीत 
मंजूर वस््रोद्योग प्रकल्पांच्या दाव्यांना मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- अर्थसं - 
२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२/०४/२०२३ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८०७१७५८१३६६०२ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


PRAMOD 0001000011 ay 
GANPATRAO हा 
PAWAR 1 eam 
(प्रमोद पवार ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२. मा. सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. आयुक्त (THEM), वस्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर. 

४. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण -२०२३/प्र.क्र.११३/टेक्स-५ 


५. महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

८. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४३१), मंत्रालय, मुंबई(ई-मेलद्वारे) 

९. वित्त विभाग (व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई(ई-मेलद्वारे) 

१०. अवर सचिव (१७-स), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 

११. कार्यासन अधिकारी (RI (३ प्रती), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 
१२. परिशिष्टामधीळ बँका (टफ सेल) (ई-मेल व्दारे). 


दि. ०७ ऑगस्ट, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णया सोबतचे “परिशिष्ट” 


Sr. UID Unit Name Claim Year | Amount Scheme Claim Number 
no. 


1. NP/2021/10233 | BLUE NILE TRADERS 2021 73.45 2018-23 INDIAN BANK 
PRIVATE LIMITED 


BANK DETAILS 


Bank Name INDIGILEANK 


Account Name IDBI AC- TECHNOLOGY UPGRADATION । Account Number 126103000000082 


FUNDS SCHEME 


IFSC Code IBKLOO00126 Po 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


